१२९२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑगस्ट १४, २००६/श्रावण २३, शके १९२८ [भाग चार-ब 


गृह. बिभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १४ ऑगस्ट २००६ जा, 
अधिसूचना 
मुंबई दारुबंदी अधिनियम, १९४९. 
क्रमांक बीपीए. १००६/सीआर-७ (२)/इएक्ससी-३.--ज्याअर्थी, मुंबई विदेशी मद्य नियम, १९५३ 
मध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढील नियम ताबडतोब अंमलात आणण्यात यावेत आणि 
म्हणून मुंबई दारुबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई २५) (यात यापुढे ज्याचा “ उक्त 
अधिनियम ” असा निर्देश केलेला आहे) याच्या कलम १४३ च्या पोट-कलम (३) च्या परंतुकाद्वारे 
तरतूद केल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीशिवाय हे नियम करण्यात यावेत असे महाराष्ट्र शासनास वाटते. 


त्याअर्थी, आता, मुंबई दारुबंदी अधिनियम, १९४९ (१९४९ चा मुंबई २५) याच्या कलम १४३ 
» च्या पोट-कलम (२) च्या खंड (बी) आणि (एफ), (जी) आणि (यू) याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा आणि त्याबाबतीत शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून 
महाराष्ट्र शासन याद्वारे दिनांक १५ सप्टेंबर २००६ पासून मुंबई विदेशी मद्य नियम, १९५३ मध्ये 
खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे ;-- 


१. या नियमांना मुंबई विदेशी मद्य नियम, (पाचवी सुधारणा) नियम, २००६ असे संबोधण्यात 
यावे. , 


२. मुंबई. विदेशी मद्य नियम, १९५३ (यात यापुढे ज्यांचा “ मुख्य नियम असा निर्देश 
करण्यात आला आहे) मधील नियम १० मधील उपनियम (१) चे खंड (बी) खालील परंतुक 
वगळण्यात यावे, 


३. प्रधान .नियमांतील नियम २५अ वगळण्यात यावे. 
४. प्रधान नियमांतील नियम २६ मधील अक्षरे, अंक, शब्द “ आणि २५अ “ वगळण्यात 


५. प्रधान नियमांतील नियम २६अ चा सध्याचा परंतूक वगळण्यात. यावा. 
६. प्रधान नियमास जोडलेल्या अनुसूचीमधील नमूना एफएल (रम)/सीएल-३ वगळण्यात . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. 'गौ. जो. रसाळ, 
शासनाचे उप सचिव. 


= महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असा., ऑगस्ट १४, २००६/श्रावण २३, शके १९२८. १२९३ 


HOME DEPARTMENT 
- Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 14th August 2006 
NOTIFICATION 
Bomsay Pronipition Act, 1949. 


No. BPA. 1006/CR-7(2)-EXC-3.-Whereas the Government of 
Maharashtra considers that. the following rules further to amend the 
Bombay Foreign Liquor Rules, 1953, should be brought into force at once ; 
and therefore, the rules should be made without previous publication, as 
provided by the proviso to sub-section (3) of section 143 of the Bombay 
Prohibition Act, 1949 (Bom. XXV of 1949) (hereinafter referred to as “ the 
said Act”), 9 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (6) and 
(6, (g) and (८) of sub-section (2) of section 143 of the said Act, and of all 
other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra | 
hereby makes the following rules with effect from the 15th September 
2006, further to amend the Bombay Foreign Liquor Rules, 1953, as 
follows, namely :—~ 


1. These rules may be called the Bombay Foreign Liquor (Fifth 
Amendment) Rules, 2006. 


2. Inrule 10 of the Bombay Foreign Liquor Rules, 1953, (hereinafter 
referred to as “the principle Rules ”), in sub-rule (2) in caluse (0), the 
existing proviso shall be deleted. 


3. Rule 25 A of the principal Rules shall be deleted. 


4, In Rule 26 A of the principal Rules, the word, figure and letter 
“and 25 A” shall be deleted. 


5. In Rule 26 A of the principal Rules, the existing proviso shall 
be deleted. 


6. The Form F. L. (rum)/C.L. II appended to the principal Rules, 
shall be deleted. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


G. J. RASAL, 
Deputy Secretary to Government. 


